RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


भाग 


चार - ब 


वर्ष १, अंक १० ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ -१५, २०१५/ चैत्र १९ -२५, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ४,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्यविभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ मार्च २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम, १ ९ ६०. 

क्रमांक स्मारक २०१३ /प्र. क्र . २३ / सां.का.३. - ज्याअर्थी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाची प्राथमिक अधिसूचना क्र . स्मारक २०१३ / 
प्र.क्र . २३/ सां.का. ३, दिनांक २० मार्च २०१३ या अन्वये महाराष्ट्र शासनाने या सोबत असलेल्या अनुसूचीत निर्दिष्ट केलेले प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक 
संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याचा इरादा असल्याची दोन महिन्यांची नोटीस दिली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, असे स्मारक संरक्षित म्हणून घोषित करण्यासंबंधी शासनाकडे कोणत्याही हरकती आलेल्या नाहीत . 

त्याअर्थी, आता महाराष्ट्र प्राचीन स्मारके व पुराणवस्तुशास्त्रविषयक स्थळे व अवशेष अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . १२ ) या 
अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त प्राचीन व 
ऐतिहासिक स्मारक संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर करीत आहे . 


उक्त स्मारकात हितसंबंध असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला, ही शासन अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या 
आत उक्त स्मारक राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्याच्या घोषणेस हरकत घेता येईल . 

आणि पूर्वोक्त मुदत संपण्यापूर्वी अशा प्रकारची हरकत मा . सचिव ( सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे आल्यास शासन त्याचा विचार करील . 


. 


भाग चार ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ -१५ , २०१५ / चैत्र १९ -२५ , शके १९ ३७ 


: 


अनुसूची 
स्थान : बाणकोट , सर्व्हे नं . ७४ , तालुका : मंडणगड , जिल्हा : रत्नागिरी 
स्मारकाचे नाव . - बाणकोट किल्ला /हिम्मतगड किल्ला. 
मालकी. - सरकारी ( गट नंबर ७४ ). 

तपशील . - बाणकोट किल्ला नेमका कधी बांधला गेला याबाबत लेखी पुरावा उपलब्ध नसला तरी हा किल्ला निजामशाही कारकिर्दीत 
अस्तित्त्वात होता. निजामशाहीच्या अस्तानंतर हा किल्ला आदिलशाहीचे आरमार प्रमुख सिद्द यांच्या ताब्यात होता . इ.स. १७३३ मध्ये हा किल्ला 
सिद्दीकडून मराठ्यांनी जिंकला त्यानंतर काही काळ हा किल्ला आंग्रेच्या ताब्यात होता . इ.स. १७५५ साली ब्रिटीशांना हा किल्ला जिंकून फोर्ट 
व्हिक्टोरिया हे नाव दिले . मराठे व ब्रिटीश यांच्यात झालेल्या तहामुळे हा किल्ला मराठे शाहीत व नंतर पुन्हा ब्रिटीशांच्या ताब्यात गेला. या किल्ल्याच्या 
तटबंदीस ७ बुरूज व २ दरवाजे असून किल्ल्याच्या आतील भागात तीन मोठ्या वास्तुंचेपाय व १ विहीर असे अवशेष आहे. १६ व्या शतकाच्या 
आधीपासून अस्तित्त्वात असलेल्या बाणकोट या किल्ल्यास विशेष महत्त्व आहे. 
संरक्षित करावयाच्या स्मारकाचे क्षेत्रफळ. लांबी : (पूर्व-पश्चिम ) ८३.०० चौ . मी . 

रुंदी : ( दक्षिण- उत्तर ) ८१.०० चौ . मी . 

एकूण क्षेत्रफळ : ५१ आर ( ५१६६.४१ चौ. मी . ). 
संरक्षित करावयाचे सभोवतालचे क्षेत्र.- पूर्वेस : आग्नेय बुरुजापासून ३२ मीटर ; 

पश्चिमेस : नैऋत्य बुरूजापासून १६ मीटर ; 
दक्षिणेस : दक्षिण बुरुजापासून २० मीटर ; 
उत्तरेस : वायव्य बुरुजापासून १७ मीटर ; 

संरक्षित करावयाचे स्मारकाच्या सभोवतालचे एकूण क्षेत्रफळ ७५६०.५ ९ चौ . मी . 
संरक्षित करावयाचे 

एकूण क्षेत्रफळ ( स्मारकासह ) : - एकूण 

क्षेत्रफळ १२७२७ चौ . मी . 
नियंत्रित क्षेत्राच्या चतुः: सीमा -पूर्व. - सर्व्हे नं. १४ , सर्व्हे नं . ३० पैकी ; 

पश्चिम . - सर्व्हे नं . ७१ पैकी ; 
दक्षिण. - सर्व्हे नं . ३० पैकी , सर्व्हे नं. ३० पैकी ; 
उत्तर. - सर्व्हे नं . ७१ पैकी, सर्व्हे नं . १४ पैकी. 


; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . पां . भोकरे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९-१५, २०१५ / चैत्र १ ९-२५, शके १९ ३७ 


३ 


TOURISUM AND CLUTURAL AFFAIRS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated 12th March 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ANCIENTMONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS Act , 1960 . 

No. Smarak - 2013 /C.R.23/Sanka- 3. — Whereas , by Government Notification , Tourisum and 
Clutural Affairs Department No. Smarak 2013 /C.R.23 /Cul-III , dated the 20th March 2013 , the 
Government of Maharashtra had given two months notice of its intention to declare the ancient 
and historical monument specified in the Schedule appended hereto, to be a protected monument , 
as required by sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Ancient Monuments and 
Archaelogical Sites and Remains Act, 1960 (Mah . XII of 1961) ; 

And whereas , the Government has not received any objection to the making of such 
declaration . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 3 ) of section 4 of the 
Maharashtra Ancient Monuments and Archaelogical Sites and Remains Act, 1960, the Government 
of Maharashtra hereby declares the said ancient and historical monument to be a protected 
monument. 


Schedule 


Localoty : Bankot Survey Number 74 , Taluka : Mandangad , District : Ratnagiri 
Name of the monument to be protected . — Bankot Fort (Himmatgad) 
Ownership.- Government Plot No. 74 

Particulars. — Although the exact date of the construction of the Bankot Fort is not known it 
was in existence during Nijamshahi reign . After the fall of Nijamshahi empire , the said Fort was 
in possession of Siddhis of Janjira as an admiral of Adilshaha . Later on Marathas conquered 
Bankot Fort in the year 1733 and was with Aangres till British Conquerred it in 1755. The British 
renamed it as “ Fort Victoria ” . However according to the treaty between Marathsa and British , 
the Fort was handed over to Marathas again . After the fall ofMaratha empire the Fort became a 
part of British India . The Fort consists of fortification wall with seven bastions and has two 
entrance . There is a well and plinths of three main buildings inside the Fort. Bankot Fort is 
existing from 16th Century and retainingmost of its architecutural features and has extraordinary 
significance . 
Measurement of the monument : Length (East -West ) : 83.00 meter . 
to be protected . 

Width (North - South ) 81.00 meter 

Area = 51 R (5166.41 Square Meter ) 
Area around the Monument to : East : 32 meters from southeast bastion ; 
be protected . 

West : 16 meters from northeast bastion ; 
North : 17 meters from northwest bastion ; 
South : 20 meters from south bastion . 
Total area around the monument to be protected 
7560.59 swuare Meter . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९-१५, २०१५ / चैत्र १ ९ -२५ , शके १९ ३७ 


: Area = 12727 square meter . 


Total Area to be protected 

(including the monument). 
Boundaries 


: On the East : Survey Number 14 and Survey 

Number 30 ; 
: On the West : Survey Number 71 ; 
: On the South : Survey Number 71 Survey No. 30 ; 
: On the North : Survey Number 71, Survey No. 14 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. P. BHOKARE , 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


